वाचा :- 


93. 


प्रस्तावना :- 


अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२२-२३ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५ १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र. ६२/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : ८ मार्च, २०२३ 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल,२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
२२ एप्रिल, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
२७ एप्रिळ, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
५ मे, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
१ जून, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
२९ जून, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
१८ जुले, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
७ सप्टेंबर, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
२३ सप्टेंबर, २०२२ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 


१७ नोव्हेंबर, २०२२ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 


१६ डिसेंबर, २०२२ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 


१२ जानेवारी, २०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
१२ जानेवारी, २०२२ 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतनभत्ते खर्च 


भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३ 


सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष 2022-23 करिता ३६,सहायक 
अनुदाने (वेतन) खर्चासाठी एकूण रुपये २२२.१९ कोटी इतका निधी तसेच ३१,सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) खर्चासाठी एकूण रुपये ८०२.३२ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता 
जिल्हा परिषदांचा एकूण वेतनखर्च व मागणी विचारात घेऊन संबंधित जिल्हा परिषदांना वेतननिधी 
तसेच वेतनेतर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या ळेखाशिर्षाखाळी ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी 
रुपये ८,००,००,०००/- व ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रुपये १५,००,०००/- असे एकूण 
रुपये ८,१५,००,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी पंधरा लाख फक्त) इतके अनुदान या शासन 
निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


ऱ्ः जिल्हा परिषद जालना यांनी दिनांक १.६.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेले रु.१५.०० लाख इतका वेतनेतर अनुदान वारंवार सूचना देऊन/पत्राने कळवूनही कोषागारातून 
आहरित केलेले नाही. त्यामुळे जालना जिल्हा परिषदेला वितरीत केलेले सदर अनुदान बीम्स 
प्रणालीवर परत घेतले असून सदर अनुदानाचे पुनर्वाटप करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयान्वये 
मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या 
शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार 
नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या 
प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. वेतनेतर निधी 
संबंधित जिल्हा परिषदांनी प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी कर, मोटरवाहन, विद्युत देयके, 
पेट्रोल/तेल/वंगण, यंत्र व साधनसामग्री इ. बाबींसाठी आवश्‍यकतेनुसार वापरावा. 


3. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्याची तसेच यापूर्वी वितरीत केळेला अखर्चित निधी शासनास जमा करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 
वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात येणार 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३ 


नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे 
बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline ted 
वितरीत करण्यात येऊ नये. 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
HEV aa पालन करावे. 


4. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५०/ व्यय-३, दिनांक २२.०८.२०२२ अन्वये 
वेतनेतर निधी खर्चास प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वेतननिधी संदर्भात प्रशासकिय विभागांना दिलेल्या 
अधिकारात व वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर झासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८१६२८४७४१२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJ F N D RA aera o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9e6d5121ea1547c5b6abac50546c582be 
9cb02d8c4ee0e57eb3442ad725208b5, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


INumber=D90328C2FC4E73B881BCFEA3BC5 


GENGAJE Sosa 
(रा. म. गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 

विभागीय आयुक्त, सर्व 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३ 


५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 

१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३. कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग 

१४. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१५. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक ८ मार्च, २०२३ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 
(जिल्हा स्तर) (09) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये 


जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने(स्थानिक क्षेत्र) (09) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५१८८१)" 


सन २०२२-२३ करीता या शासन निर्णयान्वये 


या शासन निर्णयान्वये 
3] तात वितरीत करण्यात येणारे अनुदान लेखाशीर्ष २२१५१८८१ खाली 
१ ३६, ३१, वितरीत वितरीत करण्यात येत असलेले 
क्र. लाव सहायक सहायक । करण्यात येत एकूण अनुदान 
अनुदाने अनुदाने । असलेली एकूण अक्षरी रुपये) 
(वेतन) (वेतनेतर) | रक्‍कम (३-४) 
a ? 3 g g § 
rt | ठाणे ४०००००० | ५००००० | ४५००००० | रूपये पंचेचाळीस लाख फक्त 
2 | पालघर 10 ५००००० ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 
3 | रायगड 3000000 | ५००००० | 3400000 | रूपये पस्तीस लाख फक्त 
ca रत्नागिरी | ६०००००० 1 0__| ६०००००० | रूपये साठ लाख फक्त 
५ । सिंधुदुर्ग २०००००० | 0 २०००००० | रूपये वीस लाख फक्त 
६ | नाशिक १०००००० | 0 | १०००००० | रूपये दहा लाख फक्त 
७ | अहमदनगर | ४०००००० | 0 ४०००००० | रूपये चाळीस लाख फक्त 
८ | सांगली ४०००००० 1 0__| ४०००००० | रूपये चाळीस लाख फक्त 
९ सोलापूर २०००००० | 0 | २०००००० | रूपये वीस लाख फक्त 
१० कोल्हापूर | ५०००००० | oo ५०००००० | रूपये पन्नास लाख Had 
११ जालना ३०००००० | 0 3000000 | रूपये तीस लाख फक्त 
१२ परभणी १०००००० | 0 | १०००००० | रूपये दहा लाख फक्त 
१३ | उस्मानाबाद | ३०००००० 1 0__| ३०००००० | रूपये तीस लाख फक्त 
48 | लातूर ४०००००० 1 0__| ४०००००० | रूपये चाळीस लाख फक्त 
१५ | बुलढाणा | 33000000 | 0 | 33000000 | रूपये तीन कोटी तीस लाख फक्त 
१६ | वर्धा १०००००० | 0 १०००००० | रूपये दहा लाख फक्त 
१७ नागपूर ४०००००० | 0 ४०००००० | रूपये चाळीस लाख फक्त 
एकूण ८००००००० | १५००००० | ८१५००००० | रूपये आठ कोटी पंधरा लाख फक्त 


RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 


(रा. म. गेंगजे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


